नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३०(२)/का.१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 29 जून, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 


“महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे” या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) 
येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये पुन:स्थापित 
करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत 


जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३ (ब) नुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या रू. ५०.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. 


सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ (म्हाडा), मुंबई राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३०(२)/का.१४११ 


2, शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त 
कामांना संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची 
दक्षता जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी घ्यावी. 

३.  याशासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर / बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधीळ अन्य सर्व अटी व arches पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 

8. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व 
अभिहस्तांकन,(०१)(०१), नागरी स्थानिक संस्थांना (महानगरपालिका) सहायक अनुदान (३६०४ १०००९) 
(कार्यक्रम), ३१,सहायक अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२११९२९१५१६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH पावा signed by PRAKASH BABANRAO 


DN: CN = PRAKASH BABANRAO 


BABANRAO GHADGE, C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


GHADG E = PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2024.06.21 19:47:05 +05'30' 


(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, 
३. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, 
५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, 
९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सोबतचे परिशिष्ट 


१ ।|विजय नगर, वांद्रे (पूर्वी येथे व्यायामशाळा बांधणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. ५०.०० 


शांतीलाल कंपाउंड, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 

विक्रम केमीस्ट जवळ फुलवंतीदेवी प्रेमनारायण चाळ मागे, जवहर नगर, 
खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 

आर्या कंपाऊंड जवळ जवाहर नगर, खार (पु) येथे वेलफेअर सेंटर बांधणे व 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 


आर्या कंपाऊंड जवळ जवाहर नगर, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


नवरत्न भवन, शांतीलाल कंपाउंड, खार (पु येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


काशीबाई चाळ, शांतीलाल कंपाउंड, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


प्रेमबाग इमारत, पाईपलाईन रोड, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 
सुतारी हाऊस, शेखर सिंग तबेला जवळ, जवाहर नगर, खार (पु) येथे गटारे 
पायवाटा बांधणे. 

कंजबाई चाळ, SSAA जवळ, जवाहर नगर, खार (पु) येथे गटारे 
पायवाटा बांधणे. 

मानकुर्द चाळ, जवाहर नगर, खार (पु) येथे शौचालय बांधणे व गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 

नाचकु सिंग चाळ, जवाहर नगर, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 
सांसी वाडी, जवाहर नगर, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


छठ 


सज oO 
AN | 4 


-O 
oc 


मुझाफर हुसाईन रेल्वे चाळ, गोळीबार, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 
मीलनसार गल्ली जवळ, गोळीबार, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


तेलगु चाळ, गोळीबार, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


गोळीबार नाका, गोळीबार, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


बडी मस्जिद, गोळीबार, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. र 


i 
पर 


दर्गाह चाळ, गोळीबार, खार (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 
अमन को. ऑप. हाऊसींग सोसायटी, अमन डेरी जवळ गोळीबार, खार (पु 
येथे गटारे पायवाटा बांधणे. 


AD A] Al] CoC] Al] *V AD Ss Ss AD AD Ss AD LS AD 
LS S| कळ Oo}; co] £6 LS [४] [४] wa LS [४] वक [४] wa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
[४] [४] O° [४] क! [४] O° क! [४] [४] [४] [४] [४] [४] क! 


गोळीबार पंपीग हाऊस, गोळीबार खार (पु) येथे कचरा कुंडी बसविणे व गटारे 
व पायवाटा बांधणे. 


के. पी. शर्मा चाळ, अनुलोग स्कुल जवळ, जवाहर नगर, खार (पु) येथे गटार 
व पायवाटा बांधणे. 

राम सागर चेबेरी चाळ, राम मुरत शमा चाळ, अलागदेव सिंग, जवाहर नगर, 
खार (पु) येथे गटार व पायवाटा बांधणे. 


इमारत क्र. १०, खेरनगर, वांद्रे (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे व होड बांधणे व 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 

इमारत क्र. १०, खेरनगर, वांद्रे (पु) येथे गटारे पायवाटा बांधणे व पाण्याची 
टाकी बसविणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 


बी.एम.सी दवाखाना समोर, मेन रोड, भारत नगर, वांद्रे (पू) येथे वाचनालय 
बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 

प्लॉट नं १व २ समोर, भारत नगर, वांद्रे (पु) येथे गरीब नवाज चैक बनविणे व 
सौंदर्यीकरण करणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 

सेवालाल सेवा सोसायटी, संत ज्ञानेश्वर नगर, वांद्रे (पु) येथे शौचालय बांधणे, 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 


चाळ नं. २५ व २६, भारत नगर, वांद्रे (पू) येथे मलनिसारण वाहिनी, गटारे / 
पायवाटा व शौचालय बांधणे. 


चाळ नं. ५७ ते ५९, भारत नगर, वांद्रे (प) येथे शौचालय बांधणे, गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३० (२)/का-१४११, दि.२१ जून २०२४ 
सोबतचे परिशिष्ट 


प्लॉट नं. ३व ४, भारत नगर, वांद्रे (प येथे मलनिसारण वाहिनी बनविणे, 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 

प्लॉट नं.१व २, भारत नगर,वांद्रे (पु) येथे चेकाचे सौंदर्यीकरण करणे व 
पायवाटा बांधणे. 


गल्ली नं. ११/१२, राजीव नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, वांद्रे (पू) येथे गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 

Ad की चाळ, बेहराम रोड, राजा मस्जिद, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा 
बांधणे 


बेहराम नाका, वांद्रे (पू) येथे कम्युनिटी सेटर बांधणे व गटारे व पायवाटा 
बांधणे. 


२५.०० 
| 


मॉ. आझापुरा सोसायटी समोर, वांद्रे (Gd) येथे समाज मंदिर बनविणे गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 

गांधीनगर इमारत क्र. ४६, वांद्रे (पूर्वी येथे मलःनिस्सारण वाहिनी टाकणे व 
पायवाटा बांधणे. 


सिध्दीविनायक सोसायटी जवळ, वांद्रे (पूर्व) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे व 
वाचनालय बनविणे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय, शांस्त्री नगर, वांद्रे (Gd) येथे वाचनालय 
बनविणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 


के.जी.एन मस्जिद मागे, पठार नगर, भारत नगर, वांद्रे (पु) येथे शौचालय 
बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 

जय मां शारदा सोसायटी, संत ज्ञानेश्वर नगर, वांद्रे (Q येथे घुसूल खाना 
बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 

एशियन हार्ट हॉस्पीटल समोर,बी.के.सी.वांद्रे (पु) येथे महिला आहार केंद्र 
बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 

मुंबई बॅंक जवळ, आझापूरा इमारत, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पु) येथे महिला 
आहार केंद्र बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 


शिव wat सोसायटी, संत ज्ञानेश्वर नगर, चाळ नं २८ ते ३१, वांद्रे (प) येथे 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, भारत नगर, वांद्रे (पृ) Ax ats बांधणे, 
गटारे व पायवाटा बांधणे. 

चाळ नं. ५४ व ५५, भारत नगर, वांद्रे (पु) येथे शोड बांधणे, गटारे व पायवाटा 
बांधणे. 

गल्ली नं.७, ८ व १२, वाल्मिकी नगर, बी.के.सी रोड, वांद्रे (प येथे गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 


प्लॉट नं. ८, भारत नगर, वांद्रे (प) येथे वाचनालय व शौचालय बांधणे, गटारे 
व पायवाटा बांधणे. 

नवपाडा धक्का, वांद्रे (पू) येथे स्टेज व सौंदर्यीकरण करणे व गटारे व पायवाटा 
बांधणे. 


१०५ हुसेन पर्वे चाळ, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
गल्ली नं. १८, वांद्रे (प) येथे शौचालय बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 
१२ इमाम चैक, वांद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
नलवाला गल्ली, वाद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


मुदाबीर नगर, वांद्रे (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


सोबतचे परिशिष्ट 


सत्त 
लोहार गल्ली, TS (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


a ए.के. मार्ग चैकी माग, As (प येथे वेळफेअर सेंटर बांधणे, गटारे व पायवाटा 
५०.०० 


बांधणे. 


ae इंडियन आइल कंपाऊंड, एस.आर.ए ऑफिस जवळ, ATS (प) येथे जी प्लस १ हा 
$ 2 2 1.00 
बालवाडी बांधणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 


अल सना कंपाऊंड, TS (पु) येथे लेडिज मदरसा बांधणे व गटारे व पायवाटा 
५०.०० 


बांधणे. 
बेहराम नाका चेक, वाद्रे (पु) येथे सौदर्यीकरण करणे व गटारे व पायवाटा 
५०.०० 


बांधणे. 


गेट नं. १८, TS (प) येथे वाचनालय बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 


घास बाजार गल्ली, ATS (प) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
लकडवाला गल्ली, As (प) येथे घुसलखाना बांधणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 


हुड्डा मस्जिद, वाद्रें (प) येथे पाणपोई बनविणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 
रंगुण हॉटेल मागे, TS (प घुसळखाना बांधणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 
वार्ड नं. ९६, खटीक वाडी, वाद्रे (पू) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


ए.के. मार्ग, वाद्रें (प) येथे चैकीचे नुतनीकरण करणे व गटारे व पायवाटा बांधणे. 


बेहराम मार्कट गल्ली रोड, वाद्रे (पु) येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 


अहमद झकेरीया नगर, As (पी येथे स्टीट लाईट बसविणे व गटारे व र 
: 0,00 
पायवाटा बांधणे. 
wae POM कंपाऊंड, TUS (पु) येथे सौदर्यीकरण करणे व गेट बसविणे व गटारे 
५०.०० 
टर्मिनस रोड, गेट नं. १८ जवळ, ATS (प) कचराकुंडी बांधणे व गटारे व हग 
; ,०० 
पायवाटा बांधणे. 


age OT गेट जवळ, वाद्रे (पू) येथे कचरा कुंडी बांधणे व गटारे व पायवाटा 
; ५.०० 
बांधणे. 


व पायवाटा बांधणे. 


१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११६ 
११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 


मदिना इमारत घुसलखाना, वाद्रे (पू) येथे सौंदर्यीकरण करणे व गटारे व 
पायवाटा बांधणे. 
१३१ |e. १८, वाद्रे (पु) येथे शौचालय बांधणे, गटारे व पायवाटा बांधणे. 


कनान 


